वाटप करण्यात आलेला विभागीय संवर्ग 
बदळून निरीक्षक (गट-ब), राज्य उत्पादन 
शुल्क पदावर पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१२१४/प्र.क्र.१४२(५)/राउश्यु-१ 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मे, २०१४ 


वाचा : 
१) झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१२/प्र.क्र.१८७/१२, 
दि. ३१.०७.२०१२ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२७११/प्र.क्र.३१३/इएक्ससी-४ (५३), दि. ०७.०२.२०१३ 


शासन निर्णय: 

श्री. पी. एच. सोनावणे, दुय्यम निरीक्षक (गट-क), राज्य उत्पादन शुल्क यांना संवर्ग वाटपासह 
निरीक्षक (गट-ब) पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबतचे आदेश संदर्भाकित दि. ७.०२.२०१३ च्या 
शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आले आहेत. या आदेशान्वये श्री. पी. एच. सोनावणे यांना नाशिक 
विभागीय संवर्गाचे वाटप करण्यात आले असून त्यांची नाशिक विभागात निरीक्षक, भरारी पथक, धुळे 
येथे नियुक्‍ती केली होती व त्यानुसार ते या पदावर दि. ०५.०७.२०१३ रोजी हजर झाले आहेत. 


२. श्री. सोनावणे यांना वाटप केलेल्या नाशिक विभागीय संवर्गाऐवजी कोकण विभागीय संवर्ग 
मिळण्याबाबत त्यांनी विनंती केली होती. त्यानुषंगाने संदर्भाधिन दि. ३१.०७.२०१२ च्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळील समितीने दि. ३१.१०.२०१३ 
रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये श्री. पी. एच. सोनावणे यांना कोकण विभागीय संवर्ग वाटप करण्याचा निर्णय 
घेतला आहे. 


३. श्री. पी. एच. सोनावणे यांना वाटप करण्यात आलेल्या नाशिक विभागीय संवर्गाचे वाटप बदळून 
त्यांना कोकण विभागीय संवर्ग वाटप केल्यानंतर त्यांची पदस्थापना तलासरी चेकनाका, ठाणे येथे 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१२१४/प्र.क्र.१४२(५)/राउशु-१, दि. ३१.०५.२०१४ 


४. श्री. सोनावणे यांना त्यांच्या संबंधित कार्यालयाने तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे व श्री. सोनावणे 
यांनी सुधारित पदस्थापनेच्या ठिकाणी तातडीने रुजू व्हावे अन्यथा त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंग विषयक 
कारवाई करण्यात येईल. आयुक्‍त, राउझु यांनी सदर अधिकारी पदावर हजर झाल्याबाबतचा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०५३०१७४५२४७९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran 


K | [ चै al Harishchandra Dhabade 


DN: CN = Kiran Harishchandra 
Dhabade, C = IN, S = Maharashtra, 


H a [ | 5 h C h a a d fa O = Govt. of Maharashtra, OU = 


Home department 


D h a b ad e Date: 2014.06.02 17:00:16 +05'30' 


किरण ह. Tas 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल-१/२, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, कोकण/नाशिक 

४. अधीक्षक, राज्य उत्पादन Bow, ठाणे/धुळे 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे 

६. श्री. पी. एच. सोनावणे, निरीक्षक, राउशु (मार्फत आयुकत, राउशु) 

७. निवडनस्ती कार्यासन, राउशु-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


